C 


Reg . No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक २९ ] सोमवार , एप्रिल २४ , २०१७/ वैशाख ४ , शके १९३९ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १८ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९८ . 

सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , यांजकडून 

सूचना 
“ अभ्यंकर रस्ता रुंदीकरण आणि बुटी महाल स्ट्रीट स्कीम ” मध्ये दाखविलेले अंतर्गत 

१५ . ०० मी . व तत्सम रस्ते योजनेतून वगळण्याबाबत 
क्रमांक सभापती/ रचना/ ३७७- २०१७. 

ज्याअर्थी, “ अभ्यंकर रस्ता रुंदीकरण आणि बुटी महाल स्ट्रीट स्कीम ” ही योजना तत्पश्यात प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा विचार करून 
शासनाच्या मंजुरीसाठी दि . २७- ०९ - १९६३ रोजी सादर करण्यात आली व या योजनेस शासनाने नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम , १९३६ च्या कलम 
४५ अंतर्गत दि . २३- ०९ - १९६४ रोजी मंजुरी दिली असून यानुसार या योजनेअंतर्गत खसरा क्रमांक ३२० आणि ३१५( भाग ), मौजा सिताबर्डी येथील एकूण 
८ .७० एकर जागेचा विकास करावयाचा होता . तसेच या योजनेत १५.०० मी . रुंद व तत्सम रस्त्यांचा समावेश होता ; 

आणि ज्याअर्थी, नासुप्रची इम्प्रुव्हमेंट योजना शासनाद्वारे मंजुर झाल्यानंतर आणि योजना पूर्ण होण्यापूर्वी उक्त योजनेत, कलम -४६( अ) प्रमाणे 
बदल करण्याचे प्रावधान आहे; 

आणि ज्याअर्थी, विश्वस्त मंडळाने दि . ०३- ०१ - २०१७ च्या ठराव क्रमांक १७/ ११६५ व तद्नंतर दि . ०७- ०३- २०१७ चा ठराव क्रमांक २७/ ११६७ 
अनुसार ठराव पारीत करून नागपूर सुधार प्रन्यास अधिनियम , १९६६ च्या कलम -४६ अन्वये दि . २३ - ०९ - १९६४ ला शासनाने मंजूर केलेल्या अभ्यंकर 
रस्ता रुंदीकरण व बुटी महाल स्ट्रीट स्कीम मध्ये दर्शविलेले अंतर्गत १५.०० मी . व तत्सम रस्ते या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम- ४५ अन्वये मंजूर झालेल्या “ अभ्यंकर रस्ता रुंदीकरण व बुटी महाल स्ट्रीट स्कीम ” मध्ये दर्शविलेले अंतर्गत 
१५.०० मी . व तत्सम रस्ते या योजनेतून वगळण्यात आले असून सर्वसामान्य जनतेला याबाबत अवगत होण्याचे दृष्टीने शासकीय राजपत्रात ही सूचना 
प्रकाशित करण्यात येत आहे. 


नागपूर : 
दिनांक २१ एप्रिल २०१७. 


डॉ . दिपक म्हैसेकर, 

सभापती , 
नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर . 


ना .- एक - अ- १-( १३४०). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , एप्रिल २४ , २०१७/ वैशाख ४ , शके १९३९ 


HTT 9- 37 (37841.), (FT. f . 9 .), 7 . II. 1., 37. 55 . 88 . 


BY CHAIRMAN , NAGPUR IMPROVEMENT TRUST 

NOTICE 
No. Chairman / Planning - 377 - 2017 . 
Deletion of 15 . 00 meter road and other internal roads from Abhyankar Road 

Widening and Buty Mahal Street Scheme. 


Whereas, after considering the objections and suggestions the scheme was submitted to the 
Government of Maharashtra for approval on 27 -09 - 1963 and the Government was pleased to accord its 
sanction by notification under section 45 of Nagpur Improvement Trust Act, 1936 on 23 -09 - 1964 and the 
scheme was to be developed on 8 .7 acres land bearing Kh . No. 320 and 315 (Part) with 15 .00 meter road 
and other internal roads. 


And whereas, after the scheme is sanctioned by the Government and before it is completed , there 
is a provision under Section 46 (a ) of the Nagpur Improvement Trust Act to alter /modify the scheme; 

And whereas, in pursuance to the Board Resolution No. 17 / 1165 , dated 03 - 01 - 2017 and Resolution 
No . 27 / 1167, dated 07 -03 - 2017 , the board of trustees passed a resolution to delete the 15 .00 meter road 
and other internal roads from the Abhyankar Road Widening and Buty Mahal Street Scheme. 


Accordingly the 15 . 00 meter road and other internal roads have been deleted from the said scheme, 
which was sanctioned under Section 45 of the Nagpur Improvement Trust Act, 1936 , Gazette 
notification is being published for the information of public at large . 


Nagpur : 
Dated the 21st April 2017 . 


Dr. DEEPAK MHAISEKAR , 

Chairman , 
Nagpur Improvement Trust, Nagpur. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


